टाटा ट्रस्ट बरोबर करण्यात आलेल्या 
सामंजस्य करारानुसार (M.O.U.) प्रकल्प 
अंमलबजावणी व संनियंत्रण समितीचे 


(Project Implementation and 
Monitoring Committee) गठण 
करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन पुरक पत्र क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र.५४ पुर्नबांधणी क्र. ५९/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ ऑगस्ट , २०१६ 


वाचा : गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक जेएलएम-१०१२/प्र.क्र.५४ पुर्नबांधणी क्र. ५९/ 
तुरुंग-२ दि. ०५ मे, २०१६ 


कारागृहातील बंद्यांना कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती व्हावी/सहाय्य मिळावे या दृष्टीने 
राज्यातील कारागृहात काऊंन्सिलर नेमणेबाबत प्रयास संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या 
सामंजस्य करारानुसार संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रकल्प अंमलबजावणी व सनियंत्रण 
समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. तथापि, सदर शासन निर्णयान्वये सदस्य सचिव यांची 
नियुक्‍ती करण्यात आलेली नव्हती. सदर समितीची प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा )यांच्या 
अध्यक्षतेखाली झालेल्या दि. २४.०५.२०१६ च्या बैठकीत सदस्य सचिव नियुक्‍त करण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला आहे. त्यानुसार कारागृह उपमहानिरीक्षक , दक्षिण विभाग, मुंबई यांची सदस्य सचिव 
म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
सदर शासन पूरक पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१६०८०४१५४१३४०५२९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram Sankhe 


DN: c=IN, o=G it Of Mahi htra, ou=H: 
Prabhakar ca Arshad a ae 
2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f44d506a 
48 1¢2dc55f48d88969 1 ffa9939a, cn=Prabhak. 
AtMmaram Sankhe (५५७७७ तचान्यमन 
Date: 2016.08.04 15:49:38 +05'30' 
(प्रभाकर संखे ) 


कार्यासन अधिकारी ,गृह विभाग 
प्रत, 
१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह),दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई-८ 
३. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग,येरवडा, पुणे-६ 


शासन पुरक पत्र क्रमांकः जेएलएम-१०१२/प्र.क्र.५४ पुर्नबांधणी क्र. ५९/तुरुंग-२ 


४. कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग, औरंगाबाद 

५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर 

६. डॉ. आनंद बंग, सल्लागार, टाटा ट्रस्ट, बॉम्बे हाऊस, २४ , होमी मोदी स्ट्रीट, मुंबई-१ 

७. डॉ. विजय राघवन, संचालक, प्रयास व प्राध्यापक, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था , 
देवनार, मुंबई-८८ 

८. श्रीमती न्युरीथ दिवेकर, टाटा ट्रस्ट , बॉम्बे हाऊस, २४, होमी मोदी स्ट्रीट, मुंबई-१ 

९. अपर मुख्य सचिव (गृह)यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. अपर मुख्य सचिव (अव सु.)यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. उपसचिव (तुरुंग), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय , मुंबई. 

१२. तुरुंग-१ गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई- ३२ 

१३. तुरुंग-३ गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१४. निवडनस्ती, (तुरुंग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


